पोलीसशल्य चिकित्सक,जे.जे शवविच्छेदन 
केंद्राच्याआस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांना 
दि.०१.१०.२०१९ पासून दि.२९.०२.२०२० पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गुह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीआरए ०६१९/ प्र.क्र. ३०४/ पोल-४ 
दुसरा मजला HATHA, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ:-१) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. सीआरए ०६१९/ प्र.क्र. ४६/ पोल-४, दि.११.०३.२०१९. 
२) सह पोलीस आयुकत (प्रशासन),पोळीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांचे क्र. पोआ/कक्ष-२(६/ 
रवका ९६/१९,दि.२६.०७.२०१९ चे पत्र. 
3) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.११.०९.२०१९. 


शासन निर्णय :- 


पोलीस शल्य चिकित्सक,जे.जे हावविच्छेदन केंद्राच्या आस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांना 
वित्त विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. तसेच वरील संदर्भ क्र. १ 
अन्वये दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली 
आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्‍त नमूद संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये अस्थायी पदांना 
दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये सह पोलीस 
आयुकत WIA) WAS आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांनी पोलीस शल्य चिकित्सक,जे.जे शवविच्छेदन 
केंद्राच्या आस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांना पदांना दि.०१.१०.२०१९ पासून पुढे मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे.त्यानुसार,सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 
नमूद केलेल्या एकूण ११० अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२९.०२.२०२० पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१ प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 
नाही व पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीचे अधीन राहून मंजूर केली आहेत त्यांचे पालन 
करण्यात आले आहे. 

२) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

३) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरए ०६१९/ प्र.क्र.३०४/ पोल-४ 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग, मागणी क्र. “बी-१, २०५५-पोलीस (००) १०८ राज्य मुख्यालय 
पोलीस १०८ (०६ पोलीस डाव परिक्षा केंद्र, (of) (०१), बृहन्मुंबईतील पोलीस शाव परिक्षा केंद्र (२०५५ 
०३९१) ०१ वेतन" या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
3 सदर शासन निर्णय वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.११.०९.२०१९ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९२३१६०१४६४०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath Vasant Potare 


S (0 ॥ al at h V as a al t DN: CN = Somnath Vasant Potare, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Home Department 


Potare Date: 2019.09.23 16:04:19 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


. पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

. पोलीस शल्यचिकित्सक, जे.जे. शवविच्छेन केंद्र, भायखळा, मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. वित्त विभाग (व्यय-७ - वित्तीय सुधारणा १), मंत्रालय, मुंबई, 

८. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


Cc Av AD LO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


पोलीस शल्यचिकित्सक, शवविच्छेदन केंद्र, भायखळा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ११० अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत 
गृह विभाग,श्ासन निर्णय क्र.सीआरए ०६१९ /प्र.क्र.३०४/पोल-४, दिनांक २०.०९.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र. 
at पदसंख्या | पदे निर्माण केल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व fe 


प्लाट 
प्लाट 


dye सहाय्यक (वगे ४) 
शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) 


PMT  7ए3|| ण्व 2 as 


लपिक खक (वर्ग-३) Ak 
पे खक ( 
ए.सी.प्ळॉट 
शवगृह सहाय्यक ( 
शवगृह सहाय्यक ( 


पिक टंकलेखक ( 
ए.सी.प्ळाट टर ( 
शवगृह सहाय्यक (वगे ४) 


ए.सी.प्लॉट टर ( 
शवगृह सहाय्यक (वर्ग ४) 


